श्री. श्रीकांत लक्ष्मणराव SHie, सहाय्यक विद्युत 
निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) यांच्या स्वेच्छा 
सेवानिवृत्ती मंजूर करून त्यांना शासन सेवेतून 
कार्यमुक्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्र. सेवानि २०२१/प्र.क्र.१८२/ऊर्जा-५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०७ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ : (१ श्री. श्रीकांत लक्ष्मणराव डेकाटे, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. २, 
ठाणे यांचा दि. ११/१०/२०२१ रोजीचा स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत चा अर्ज. 
(२) मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुविनि/मु.लि./का-२/१४९९/२०२१, दि. २५/१०/२०२१. 


प्रस्तावना:- 

श्री. श्रीकांत लक्ष्मणराव डेकाटे, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) यांनी वैयक्तिक 
कारणास्तव स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेण्याची इच्छा व्यक्‍त करून संदर्भीय क्र. १ येथील दि. ११/१०/२०२१ रोजीच्या 
अर्जान्वये शासनास ०३ महिने पूर्वसूचना (Notice) दिली आहे. 
२. Fea विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी संदर्भीय क्र. २ येथील दि. २५/१०/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
श्री. श्रीकांत लक्ष्मणराव डेकाटे, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, गट-अ (राजपत्रित) यांची स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची 
पूर्वसूचना स्वीकरण्यात येऊन त्यांना दि. ०८/०१/२०२२ (म.नं.) पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर केला आहे. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेश देण्यात येत आहेत. 


शासन आदेश:- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधीळ नियम ६५ (9) (ए) मधीळ तरतुदीनुसार 
अधिक्षक अभियंता, मुंबई प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षक, 
निरीक्षण विभाग क्र. २, ठाणे या कार्यालयातील श्री. श्रीकांत लक्ष्मणराव डेकाटे, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, 
गट-अ (राजपत्रित) यांची दि. ११/१०/२०२१ रोजीची स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची पूर्वसूचना स्वीकारून त्यांना 
दि. ०८/०१/२०२२ (म.नं) पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. aft. श्रीकांत लक्ष्मणराव डेकाटे, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक यांच्याविरुध्द सद्यस्थितीत कोणतीही 
विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन/ लाचलुचपत/ शिस्तभंगविषय प्रकरण सूरू अथवा प्रलंबित/ प्रस्तावित नाही. 
तसेच त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शासकीय येणे शिल्लक असल्यास ते त्यांच्या निवृत्तीवेतनाच्या देय 
रक्‍्कमांमधून विहित पध्दतीने वसून करण्याच्या अटींच्या अधीन राहून त्यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी श्री. Sore यांचे निवृत्तीवेतन व इतर अनुषंगीक बाबींबाबत आवश्‍यक 
ते कार्यकारी आदेशा निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः सेवानि २०२१/प्र.क्र.१८२/ऊर्जा-५ 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११०१११४००९४१० असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(राम चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

२. मा.राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

३. प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०००३२. 

४. महालेखापाल-१/२, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

. उपसचिव (ऊर्जा-५) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

८. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण 
चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.), मुंबई ७१. 

९. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर. 

१०. श्रीकांत लक्ष्मणराव डेकाटे, सहाय्यक विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. २, ठाणे 
यांना (मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई) यांच्यामार्फत माहितीस्तव. 

११. निवड नस्ती-(ऊर्जा-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


